नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, 
नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी 
बदल्या/ प्रतिनियुक्ती बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-५८२०/६५८/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदींनुसार 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, नियम vo (१) (२) (३) (४) व परिशिष्ट- 
दोन मधील अटी व शर्तीनुसार प्रशासकीय कारणास्तव खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) (वेतनश्रेणी :-एस) 
२७.रु (११८५००-२१४१००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मध्यावधी बदली / प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.। अधिकाऱ्याचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण | बदली/प्रतिनियुक्ती नंतरचे कार्यालय 
१ २ ३ PB 
| श्रीमती सु.ब.वैजापूरकर | सह संचालक, नगर रचना, | सह संचालक, नगर रचना, नाशिक 
औरंगाबाद विभाग, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद नाशिक (प्र.नि.) 


०२. श्रीमती वैजापूरकर यांची पदस्थापना प्रतिनियुक्तीने करण्यात येत आहे, त्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या 
विहित अटी व शर्ती लागू राहतील. 


०३. उपरोक्त अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालय प्रमुखांनी हे आदेशा प्राप्त 
होताच वरील अधिकाऱ्यांना बदलीने/प्रतिनियुक्‍्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


०४. या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली/प्रतिनियुक्‍ती 
झालेल्या ठिकाणी तातडीने रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी बदली/प्रतिनियुक्‍्ती झालेल्या पदावर रुजू 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-५८२०/६५८/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 


झाल्याचा अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे UH nitin.shelke@nic.in या ई-मेल 
पत्त्यावर तात्काळ सादर करावा. 


०५. सदरहू आदेशान्वये बदली/प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास 
त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाबाबतची कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती 
गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. 

०६. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००९२२१६५२४६२०२५ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tease र व नांवाने, 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.09.22 17:36:22 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी यांना, 

प्रत :- 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१०. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-५८२०/६५८/प्र.क्र.१०८/नवि-२७, 


१५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

१८. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१९. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद/नाशिक. 

२०. महानगर आयुक्‍त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

२१. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
२२. सह संचालक, नगर रचना, (सर्व) 

२३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नाशिक. 

२४. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


